सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना कॅफेटरिया - DPR योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता उर्वरित रु.३३,३३३/- 
इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राकृवि-०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ: १. कृषि व शेतकरी कल्याण विभाग,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

यांचे पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०७, दि.१७.०२.२०२३. 

२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या (SLSC) 
दि.१७ मे,२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

३. कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ७-१/२०२३- 
RKVY/4, दि. ०१ ऑगस्ट, २०२३. 

४. कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. No.9-94/2023- 
RKVY/4, दि. ०२ ऑगस्ट, २०२३. 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि-०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, 
दि.११ ऑगस्ट, २०२३. 

६. कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. No.9-94/2023- 
RKVY/9, दि. ०८ डिसेंबर, २०२३. 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३. 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि-०५२३/प्र.क्र.८९/१४अ, 
दि.२२ डिसेंबर, २०२३. 

९. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) यांचे पत्र क्र.कृप्रवनि/राकृवियो/निधी मागणी/ 
८३०२/२४, दि.१३.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 

केंद्रीय कृषि मंत्रालयाचे संदर्भ क्र.६ येथील दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३- 
२४ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कॅफेटेरिया (OPR) योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
मंजूर केलेल्या रु.४९.०८ कोटी निधी पैकी रु.२५.०० कोटी निधी कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानास 
मंजूर वार्षिक कृती आराखड्याच्या मर्यादेत पुनर्विनियोजनाद्वारे वर्ग करण्यात आला. त्यानुसार या 
विभागाचे संदर्भ क्र.८ येथील दि.२२.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
उर्वरित केंद्र हिस्सा रु.२४.०८ कोटी व त्या समरुप राज्य हिस्सा रु.१६.०५ कोटी असा एकूण 
रु.४०.१३ कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. 


२. तथापि, दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरित करताना केंद्र हिऱ्याच्या समरुप राज्य हिळछ्याची 
रक्‍कम ही ६०:४० प्रमाणे रु.१६,०५,३३,३३३/- अशी येते. परंतू सदर राज्य हिळ्याची रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि१४ मार्च, २०२४. 


पूर्णांकात घेण्यात आली असल्याने दुसरा हप्ता रु.१६,०५,००,०००/- याप्रमाणे वितरित करण्यात 
आल्याने रु.३३,३३३/- इतका कमी प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आला आहे. सदर सर्वसाधारण 


प्रवर्गाकरिता दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरणाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे : 


(रु. कोटीत) 
प्रवर्ग । केंद्राकडून | समरुप राज्य वितरीत निधी राज्य हिस्सामधील 
प्राप्त निधी | हिस्सा४०% | केंद्र | राज्य | एकूण तफावत 
६०% (३-५) 
शि २ ३ हिं. ५ & | ७ | 
सर्वसाधारण | २४.०८ । १६.०५३३३३३ | २४.०८ | १६.०५ | ४०.१३ ०.००३३३३३ 


३. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कॅफेटेरिया (DPR) 


योजनेकरीता पुढील केंद्र हिस्सा प्राप्त होणेसाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावरील 
सन २०२३-२४ मधील राज्य हिळड्यातील सर्वसाधारण प्रवर्गाची तूट म्हणजेच रु.३३,३३३/- इतका 


निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया (opr) योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिताचा सन २०२३-२४ मधील राज्य 
हिऱ्याची दुसर्‍या हप्त्यामधील तूट पूर्णाकात रु.३३,३३३/- निधी (रुपये तेहत्तीस हजार तीनशोी 


तेहत्तीस फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२३-२४ करिता “मागणी क्र. डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, (००)(८००) इतर 
खर्च, (००)(११) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 


(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम), 
(२४०१ए२२५), ३३-अर्थसहाय्य” या SUBMIS उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक 
संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला रु.३३,३३३ निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात 
आलेल्या Singal Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी 


संबंधित प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ?॥॥/॥$ व्दारे विविध अमलबजावणी यंत्रणांना 


त्यांच्यासाठी उघडलेल्या Child Account मध्ये वर्ग करावा. 


पृष्ठ २ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि१४ मार्च, २०२४. 


५. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या अमलबजावणी यंत्रणाकडून 
प्राप्त निधी मागणी, प्रकल्पाची तातडी, अंतिम टप्प्यावरील प्रकल्प व निधी लवकरात लवकर 
खर्च होणे इ. बाबी. विचारात घेऊन प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावर 
निश्चित करण्यात यावा. त्यानुसार या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) 
अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय 
वितरण आयुक्त (कृषि) यांच्या मान्यतेने करण्यात यावे 

६. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे 
आणि सर्व विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी 
यंत्रणांनी निधी उपयोजनाविना बैंक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 

७. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२२-२३ या 
कालावधीत वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित 
करावे. 

८. या शासन निर्णयान्वये केवळ 'सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून 
सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्त रकमेचा विनियोग करावा. 

९. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या 

आधार संलग्न बैंक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 
१०.प्रस्ुतुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०८ डिसेंबर, २०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक 
२०२४०३१४१४०१३१०९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 
5 A N TO 5 H ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420d 
f7cbaa28990d692e36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747 
B A N S | R A O KA R A D F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO 
KAI 


RAD 
Date: 2024.03.14 14:18:01 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि१४ मार्च, २०२४. 


४. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

९. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१०.प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, महाराष्ट्र राज्य. 

१२.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. वित्त विभाग (व्यय- १४/अर्थसंकल्प), मंत्रालय मुंबई, 

१४. नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्राळय, मुंबई, 

१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


